महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी.-१६२३/प्र.क्र.२०९/२८-अ 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : 02 जून, २०२३ 


विषय :- राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस निधी वितरीत करणेबाबत. 


वाचा :- १. वित्त विभाग, का-अर्थ यांचे परिपत्रक, दि.१२.०४.२०२२. 
२. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी, 
मुंबई यांचे पत्र क्र.मविविकं/२०२१/प्र.क्र.०५/भूसंपादन / पूर्ण/२७५, 
दि.३०.०५.२०२३. 


शासन ज्ञापन :- 
राज्यातील विमानतळांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष (३०५३ ०१६४ खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनीस निधी वितरीत करण्यात येतो. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात लेखाशीर्ष ३०५३-०१६४ खाली 
रु.३००.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत केला आहे. 
२. लेखाशीर्ष ३०५३ ०१६४ खाली अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत रु.३०,००,००,०००/-(रु. तीस कोटी 
फ़क्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ नुसार वित्त विभागाने वितरीत 
केला आहे. वित्त विभागाने वितरीत करण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीला उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


योजनेचे नाव- 

मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२३/प्र.क्र.२०९/२८-अ 


अ. बाब सन २०२३-२४ ची मूळ | वितरीत करावयाची 
क्र अर्थसंकल्पिय तरतूद । रक्कम (कोटीमध्ये) 
शि कोल्हापूर विमानतळ उपविभागीय 
अधिकारी करवीर यांचा आस्थापना रु.११.५५/- 
खर्च 
२. । कोल्हापूर विमानतळ भूसंपादन खर्च रु.५.२७/- 
अमरावती विमानतळ रु.५.००/- 
a कराड विमानतळ म.वि.वि.कं यांचा रु. ३००.००/- रू.३.१८/- 
आस्थापना खर्च 
५. | AR. योजनेतर्गत समाविष्ट रू.५.००/- 
असलेल्या राज्यातील 
विमानतळांसाठी लागणाऱ्या विविध 
सुविधा देण्यासाठी लागणारा निधी. 
एकूण रु. 300,00 /- रु. ३०.००/- 


३. उपरोक्त खर्च " मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १९० सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका, (००) (०२) विमानतळाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीस सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (३०५३ ०१६४) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत उपसंचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, विमानचालन 
संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी घोषित करण्यात येत आहे. 


४. वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात 
आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२४ पूर्वी खर्ची पडेल याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ 
विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात जमा न करता विहीत प्रयोजनातूनच 
खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन 
विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


प. वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२२ च्या परिपत्रकातील नमूद अटींची पूर्तता करुन सदर शासन 
ज्ञापन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी.-१६२३/प्र.क्र.२०९/२८-अ 


६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२३०६०५१६५३३२११०७ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SHILPA ABHAY SS =e 


20=3f0b1454eadcb46569c38e868a5b441a8a32b442036ce5c 


CHACHAD oe 
(शिल्पा ares ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 
३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई 
४. महालेखापाल, ( लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवडनस्ती (कार्य.२८-आ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


